सन १९७५-७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना 
बंदिवास सोसावा लागला अशा व्यक्‍तींना देण्यात 
येणा-या मानधनाकरीता अनुदान वितरण 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १५ जून, २०१९ 


वाचा: - १) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १४/०२/२०१८ 
) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ३/०७/२०१८ 
३) शासन निर्णय, अर्थसं -१०१८/प्र.क्र.११५/२०१८/स्वासैक-१,दि. १३/११/२०१८ 
) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. १५/११/२०१८ 
) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २८/०१/२०१९ 
६) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ७/०३/२०१९ 
) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. २७/०३/२०१९ 
८) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि.३०/०३/२०१९ 
९) शासन निर्णय, निवृवे -१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)स्वासैक-१, दि. ०३/०५/२०१९ 
१०)जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे क्र. कार्या -६/स्वा.सै/आर आर/३२१/२०१९, 
दि.३०/०५/२०१९ चे पत्र 
११)जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे क्र.कक्ष-ब/अका/सामान्य/कावि-४३७/१९ दि ३०/०३/३०१९ चे पत्र 
१२)जिल्हाधिकारी नंदुरबार क्र २०१९/गृह/कक्ष-२/ड-१/कावि दि २२/०५/२०१९ चे पत्र 
१३) जिल्हाधिकारी नांदेड क्र २०१८/मशाका-१ डेस्क-२/पोल-६/सी आर-३५ 
दि १/०४/२०१९ चे पत्र 
१४) जिल्हाधिकारी अहमदनगर सशां/कार्या६/४०२/२०१९ दि.०६/०६/२०१९ चे पत्र 
१५ जिल्हाधिकारी सातारा क्र.संगायो/कावी/७४९/१९ दि.११/०६/२०१९चे पत्र 
१६)जिल्हाधिकारी बीड क्र.२०१७/जीबी/डेस्क/२/स्वासाई/कावि३३१ दि. १२/०६/२०१९ चे पत्र 
१७)जिल्हाधिकारी भंडारा क्र.कली.दंड-२/कावि/८९७/२०१९ दि. ११/०६/२०१९ चे पत्र 
१८) जिल्हाधिकारी मुंबई शहर क्र.जीईएन-२/स्वासैक/आणीबाणी/यादी-१(२६)/२०१९/८५९९ 
दि. ०४/०६/२०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


भारतामध्ये दि. २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 
आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान /यथोचित गौरव करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 
सदर धोरणांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय- 


भारतामध्ये दि. २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित 


करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना 


आर्थिक मदत देउन त्यांचा सन्मान /यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी 


करण्याकरीता आव्यक असलेल्या निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 


दर्शविलेला असून मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२ - सामाजिक सुरक्षा 


योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या 


व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (2234C204 ) या योजनेची तरतूद लेखानुदानाद्वारे 


रु. २१,००,००,०००/- इतकी मंजूर करण्यात आळेली असून या रकमेपैकी राज्यातील कोल्हापूर, 


वर्धा, नंदुरबार,नांदेड,अहमदनगर, सातारा, बीड, भंडारा व मुंबई शहर या ०९ जिल्ह्यांकरिता निधी 


वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. संबंधित जिल्हाधिका-यांनी शासनास सादर केलेल्या पात्र 


अर्जदारांच्या यादीनुसार, माहे जानेवारी २०१८ ते जुळे २०१९ या १९ महिन्यांकरिता 


रु. २,०८,०५,०००/- (दोन कोटी आठ लाख पाच हजार फक्त) इतकी रक्‍कम सोबतच्या 


विवरणपत्रामध्ये त्यांच्या जिल्ह्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या अनुदानाच्या रकमेप्रमाणे वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, याची 


दक्षता घ्यावी. 


३. याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (00)(04) आणीबाणीच्या कालावधीत 


लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५७०७२०५) या 


लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. पात्र अर्जदारास संदर्भाधीन दि. ०३/०७/२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 


दि. ०२/०१/२०१८ पासून मानधन मंजूर करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे -१०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८/२०१९/व्यय-४ 


दिनांक ०३/०१/२०१९ अन्वये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१ २०६१७१५१४१०१३०७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant G 
Mhapankar 
Date: 2019.06.17 15:23:26 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

प्रधान सचिव व वि.चौ.अ-१ सा.प्र.वि. मंत्रालय मुंबई 

उप सचिव, (स्वा.सै.क) सा. प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, वर्धा, नंदुरबार,नांदेड,अहमदनगर, सातारा, बीड, भंडारा व मुंबई शहर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी कोल्हापूर, वर्धा, नंदुरबार,नांदेड,अहमदनगर, सातारा, बीड, भंडारा व 
मुंबई हहर 

१५) सा.प्र.वि.कार्या. २५, मंत्रालय मुनाबी 

१६) क.अ. वित्त विभाग (अर्थ १३/व्यय-४) मंत्रालय मुंबई 

१७) निवडनस्ती (कार्या-स्वासैक-१). 


AN 


८४) 
५... <..>  *--८ <->- ६८. > > <-* *--< 


9 
८ 
९ 
Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


*-> rer wr 5-> *-> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


आणिबाणी मानधन रकमेचा तपशील 


अ.क्र. | जिल्हा १ महिना किवा अधिक कारावास भोगलेले १ महिन्यांपेक्षा कमी कारावास एकूण | एकूण दरमहा | एकूण मानधन 
संख्या । मानधन (रूपये) | (रूपये) माहे 
स्वतः jem | पती/ | रूपये |e: रूपये पती / रूपये २/१/२०१८ ते 
१०,०००/- | पत्नी ५,०००/- ५,०००/- पत्नी २५००/- ३१/७/२०१९ 
प्रमाणे प्रमाणे प्रमाणे मानधन प्रमाणे 
मानधन मानधन मानधन 
q कोल्हापूर q १०,००० a hae! (6 ९४०००० शि (| र्‌ ५०००० ९,५०,००० 
(दुसरी यादी) 
२ वर्धा q १०,००० षु २५,००० (| ae , | ia] & 34000 ६,६५,००० 
(दुसरी यादी) 
3 नंदुरबार गं eS] 8 20,000 (| शशि गिंओि ia 8 20,000 3,¢0,000 
(दुसरी यादी) 
bef नांदेड फ्ला r 3 44,000 q 4,000 - TT 8 20,000 3,¢0,000 
(दुसरी यादी) 
षु अहमदनगर 39 3,940,000 | १९ ९५,००० & 30,000 २ ५००० GC 8,980,000 €3,§0,000 
(दुसरी यादी) 
& सातारा 3 30,000 २ १०,००० q ५,००० शिक a & ४५,००० ८,५५,००० 
(तिसरी यादी) 
(9 बीड (6 ८०,००० q ५,००० q ५,००० शि णो १० ९०,००० १७,१०,००० 
(दुसरी यादी) 
८ भंडारा १२ १,२०,००० | ७ 34,000 oo भि roo | १९ १,५५,००० २९,४५,००० 
(दुसरी यादी) 
र मुंबई ठाहर २२ २,२०,००० iz शि “1 २०,००० शशि णं २६ २,४०,००० ४५,६०,००० 
(पहिली यादी) 
एकूण ७८ ७,८०,००० (४१; | २,०५,००० | २१ १,०५,००० र ५,००० १४२ १०,९५,००० २,०८,०५,००० 


